विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती 
येथील यंत्रसामुग्रीच्या देखभाळ करारास 
मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विसंसे २०१६/प्र.क्र. २६८ /आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १७ मे, २०१८. 


वाचा - 

१) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्रमांक: विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५. 

२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक: खरेदी २००७ /प्र.क्र.६१ / 
आरोग्य-८, दि.४.१२.२००७. 

३) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक: संकिर्ण २०१२/प्र.क्र.३०२ / 
आरोग्य-३, दि.१.२.२०१३. 

४) आरोग्य सेवा संचालनालयाचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष-३/टे.३/ई.फाइल AH. 
/विसंसेरु/अमरावती/एएमसी/८४४३-४४ /१५, दि.३०.०७.२०१५. 


area निर्णय- 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शठाक्तीचा वापर करुन 


व शासनाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या कार्यकारी आदेशाच्या अनुपालनाच्या अधीन राहून आणि 
त्यामध्ये अंतर्भूत असलेल्या नियम आणि विनियम यामध्ये विहित केलेल्या अटी व शा्तींच्या अधीन राहून 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती येथील खालील नमूद यंत्रसामुग्रीच्या सन २०१६-१७ 
साठीच्या वार्षिक देखभालीसाठीच्या खर्चास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


Sr. | Name of Equipment Qty | AMC Amount % of AMC with | Contract 

No (inclusive respect to period 

; taxes)/Rs. purchase cost 

1 Monopolar Electrosurgery | 7 49913 1.15 01.09.2016 to 
unit-3 and Shadoless OT light 31.08.2017 

2 USG 4D sonography machine | 1 28600 1.15 01/04/2016 to 

31.03.2017 
3 cyatourethroscope with TUR | 1 15034 1.15 01.05.2016 to 


शासन निर्णय क्रमांकः विसंसे २०१६/प्र.क्र.२६८/आरोग्य-३, 


Facility 31.04.2017 
ial Pediatric Resectoscope 2 15195 1.15 01.05.2016 to 
31.04.2017 
5 TUR working element 1 7288 1.15 01.05.2016 to 
31.04.2017 
ea Neonatal Ventilator 1 19028 1.15 01.11.2016 to 
31.10.2017 
7 Ventilator (adult) 4 40424 1.15 01.12.2016 to 
30.11.2017 
ae Multipara monitor for | 2 11656 1.15 01.04.2016 to 
Recovery room 31.03.2017 
नि C-Arm Machine 1 8510 1.15 20.07.2016 to 
19.07.2017 
10 | Heamatology cell counter 1 41400 1.15 20.07.2016 to 
19.07.2017 
Total 237048 


वर नमूद यंत्रसामुग्रीच्या सन २०१६-१७ साठीच्या वार्षिक देखभालीसाठीचा खर्च खालील 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 
११०-७- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०६)(२१) - मुसफल विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी विशेष संदर्भ सेवा केंद्र स्थापन करणे 
(२२१० ४२५९), २१- पुरवठा व सामुग्री 


2. हा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-२ मध्ये शासन निर्णय 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक: खरेदी २००७ /प्र.क्र.६१ / आरोग्य-८, दि.४.१२.२००७ अन्वये 


नव्याने समावेश केलेल्या वित्तीय शकती आणि त्यामध्ये शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 


क्रमांक- संकिर्ण २०१२/प्र.क्र.३०२/आरोग्य-३, दि.१.२.२०१३ अन्वये केलेल्या बदलास आणि 


प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारानुसार अनुसरुन निर्गर्मीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसंसे २०१६/प्र.क्र.२६८/आरोग्य-३, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०४१४२११२८३१७ असा आहे. हा AAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Roshani Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
1 Kadam Patil, C = IN, S = 
D | Nn es h Maharashtra, O = 
Government Of 


Kad a mM Maharashtra, OU = Public 


. Health Department 
Date: 2018.05.17 17:38:03 
Patil Pate 2 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा(रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

६. वैद्यकीय अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय,अमरावती. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

९. वित्त विभाग,(कार्यासन- विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


